महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदांची 
दिनांक ०१.०१.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ 
अखेरची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची व 
दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ 
म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.०३/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: १५ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-ब/१२४/से.ज्ये./शिअ 
/१०१९/१५२४, दिनांक ०७.०३.२०१९ 


शासन परिपत्रक- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


पदाची दिनांक 09.09.2092 ते दिनांक ३१.१२.२०१६ अखेरची सर्वसमावेडाक पंचवार्षिक 


अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक २१.०८.२०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता दिनांक 


०१.०१.२०१८ पर्यंतची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्र- अ मध्ये दिनांक 


०१.०१.२०१९ पर्यंतची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही/ 


२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक 24.04.2008 चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळल 


आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आळी आहे. सदर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.०३/प्रशा-२ 


विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित 


करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 


सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या 


निदर्शनास आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या 


संदर्भातील निवेदन आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत, हे आदेशा निर्गमित 


झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या आत झासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर 


आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी 


विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ 


पाठवावीत. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५५/.॥१9॥01995॥0[॥9.९0९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१६४९५३३९२१ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
c=IN, jovernment Of Mahat 


Charushila Devendra ‘es 


laharashtra, ou=School Education 


partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc8077686 


C h a u d h a r | serialNumber=a75e4cf904b78f2ae05 1843ea1ba6106a393c2b0cf60F 
203c945913b2bae935f, cn=Charushila Devendra Chaudhari 


Date: 2021.01.15 16:57:58 +05'30' 


सोबत : प्रपत्र अव प्रपत्र ब (चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


4 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.३/प्रशा-२, दिनांक 94.09.2029 सोबतचे प्रपत्र-अ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील म्हणजेच दिनांक 
०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त वार्षिक ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नांव जन्मदिनांक नियुक्‍ती नियुक्ती ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक मार्ग दिनांक//ज्येष्ठते दिनांक 
(पदोन्नती/ चा मानीव 
सरळसेवा दिनांक 
& 


र 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीतील म्हणजेच 
दिनांक 09.09.2098 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त वार्षिक ज्येष्ठतासूची 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


हि 


न्न 
A 
ios 


me} me} 
AV | AW 
fa} प्र 


—O 
aD 
av 


१३५ 


—O 
AN 
an 


२ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
933 
१३४ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 


oO} -0 
An | AW 
>“? | (५ 


१४० श्री.जी. एम. गणब 


पठन 
3 


१४२३ १४8 
१ 
न 
१ 


3 
४ श्री. एम. के. देशमुख 
r 


३१.०७.२०१८ | सेवानिवृत्त ] 
ae] 
I 
= 
al 


